कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सेवा (सेवा प्रवेशा व 
सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये सुधारणा करण्यास 


मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०६/नवि-२८ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०४ जानेवारी, २०२४ 


Pat: १) नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. कडोंम-१०१९/प्र.क्र.१३९/नवि-२८, दि.०१.०६.२०२१. 
२) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. कडोंमपा/साप्र/मुका/टे-९/१०१३, 
दि .3०.०५.२०२२. 
३) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचा प्रशासकीय ठराव क्र. ३३, दि.१२.०५.२०२३. 

प्रस्तावना-: 

कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम,२०२१ यांस 
संदर्भाधीन दि.०१.०६.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. कल्याण-डोंबिवली 
महानगरपालिकेच्या काही संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची वेतनश्रेणीतील कुंठितता घालवून पदोन्नतीची संधी उपलब्ध 
होण्यासाठी सरळसेवेच्या/पदोन्नतीच्या टक्केवारी व अर्हतेमध्ये सेवा (सेवा Waar व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ 
यामध्ये महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातीळ कलम ५१ अन्वये बदल/सुधारणा करण्यास, आयुक्त, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी संदर्भाधीन दि.३०.०५.२०२३ च्या पत्रान्वये प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी 
सादर केला आहे. 
२. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये, 
विविध संवर्गातील पदांकरिता शैक्षणिक अर्हता, भरती प्रमाण/नेमणूकीची पध्दतीसंदर्भात सेवा प्रवेश नियमात तरतूद 
करण्यात आलेली आहे. तथापि, महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध होत नसल्याने, 
महानगरपालिकेच्या १२ पदांच्या शैक्षणिक अर्हता/नेमणूकीच्या पध्दतीतील दुरूस्तीचा प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधीन होता. 
शासन |नणय:- निर्णय:- 

आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांचा उक्त प्रस्ताव व प्रशासकीय ठराव विचारात घेऊन, 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवा प्रवेशा व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये टेलिफोन 
ऑपरेटर, स्वच्छता निरीक्षक, लेखा लिपिक, स्टाफ नर्स, तारतंत्री (वायरमन), प्लंबर, पंप चाळक (पंप ऑपरेटर) व 
वॉलमन या पदांच्या सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, २०२१ मध्ये, महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम ४५४, ४५५, ४५७(३) व ४६५ अन्वये सुधारणा करण्यास “परिशिष्ट-१, अनुसूची-क” प्रमाणे 
मान्यता देण्यात येत आहे. 

तर प्रस्तावित निम्नश्रेणी लघुलेखक (RIV sus, लेखापाल/वरिष्ठ लेखा परीक्षक (श्रेणी-३ लेखा सेवा), 
मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, ळेडी हेल्थ व्हिजीटर (LHV) या ४ पदांसाठी दि.०१.०६.२०२१ रोजीच्या सेवा प्रवेश 
नियमातील तरतूद कायम ठेवण्यात येत आहेत. 


२. या नियमास “कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका सुधारित सेवा (सेवाप्रवेश व सेवांचे वर्गीकरण) नियम, 
२०२१” चा सुधारित भाग असे संबोधण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०६/नवि-२८ 


३. सदर सुधारित नियम, आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी तात्काळ शासन राजपत्रात 
प्रसिध्द करावेत. हे नियम शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येतील. 
४. या आदेशानुषंगीक सर्व सांविधानिक बाबींची पूर्तता आयुक्‍त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका यांनी 
करावयाची आहे. 
प. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५//॥/.॥१8॥8859॥9.9०५/.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०१०४१८२५४५९८२५ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
SUSHILA DEPARTMENT 


2.5.4.20=be0660f27b88fa30c1 4d66b8296a2c28478562c6fd9d1d3 


60094fe11409501d5, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

D H O N D | R A M Pp AWA R seriaINumber=2D78E8AB53FB3619E69D852CE1492593ABC1DCE1 
DF4E081AFE790194FB65C97B, cn=SUSHILA DHONDIRAM PAWAR 
Date: 2024.01.04 18:24:59 +05'30' 


(सुशिला पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
सोबत:- परिशिष्ट- १, अनुसूची-“क'* 


प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२) आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
३) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) उप सचिव (नवि-२८), यांचे स्वीय सहायक, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
4) निवडनस्ती ( नवि-२८). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०६/नवि-२८ 


शा.नि.क्र.कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३९/प्र. क्र.९०६-नवि-२८, दि. ०४ जानेवारी,२०२४ सोबतचे 


“परिशिष्ट-९, अनुसूची -“क* 


अ.क्र. | पदनाम व शि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका | पदनाम, नेमणूकोकरीता अर्हता व 

an सेवा (सेवा प्रवेश व सेवांचे नेमणूकीच्या पध्दतीत सुधारणा 
वर्गीकरण) नियम, २०२१ 
मधील तरतूद 

९ २ 3 टॅ & 

g टेलिफोन पनिर्देशन | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व | टेलिफोन ऑपरेटर, ध्वनी चालक 
ऑपरेटर ।/सरळसेवा- उच्च माध्यमिक शिक्षण | (तांत्रिक सेवा ,३-श्रेणी) 
ध्वनी १००% मंडळाची माध्यमिक मंडळाची 

चालक माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
(श्रेणी-३, परीक्षा (S.S.C.) उत्तीर्ण, 
तांत्रिक ब) शासनमान्य औद्योगिक 
सेवा) प्रशिक्षण संस्थेचा टेलिफोन 
ऑपरेटर / रेडीओ / दुरदर्शन 
अभ्यासक्रम पूर्ण केल्याचे 
प्रमाणपत आवश्यक. 
क) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 

४६ | स्वच्छता पनि्देशन | अ) मान्यताप्राप्त वद्यापीठाची | आ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदव 
निरीक्षक । सरळसेबा- | पदवी. भ) स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण 
(श्रेणी-३, ।१००%  ।ब) स्वच्छता निरीक्षक पदविका | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
सार्वजनिक Se. (नामनिर्देशन-५०%) 
आरोग्य क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
बा) कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 

आस्थापनेवरील मुकादम या पदावर 
किमान ३ वर्षे सेवा पूर्ण आणि स्वच्छता 
निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण झालेल्या 
अथवा सफाई कामगार या पदावर १० वर्ष 
सेवा पूर्ण आणि स्वच्छता निरीक्षक 
पदविका उत्तीर्ण झालेल्या कर्मचाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठठा व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नेमणूक करता येईल. 
(पदोन्नती-५०%) 

६२ ।लेखा पनिदेशन/अ)  मान्यताप्रापतत वाणिज्य । अ) मान्यताप्राप्त बाणिज्य शाखेची पदवी. 
लिपिक । सरळसेबा-। शाखेची पदवी. ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० श. प्र. 
(श्रेणी-३, ब) मराठी टंकलेखनाचे किमान ३० मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे किमान ४० 
लेखा सेवा) | १?०% श. प्र. मि. व इंग्रजी टंकलेखनाचे | श.प्र.मि. वेगमर्यादेचे शासकोय 

किमान ४० श.प्र.मि. वेगमर्यादेचे वाणिज्य प्रमाणपत्र किंवा संगणक 
शासकोय वाणिज्य प्रमाणपत्र टंकलेखनाचे प्रमाणपत्र धारण केलेले 
किंबा संगणक टंकलेखनाचे असावे. 

प्रमाणपत्र धारण केलेले असावे. । क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०६/नवि-२८ 


क)मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


(नामनिर्देशन/सरळसेवा-७५%) 


कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील चतुर्थ श्रेणीतील पदावर 
किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण झालेल्या व 
नामनिर्देशनासाठी विहीत केलेली अर्हता 
धारण केलेल्या कर्मचाऱ्यांची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्त करता येईल. 
(पदोन्नती-२५%) 


१२८ 


स्टाफ AS 
(श्रेणी-३, 
निम 
वैद्यकीय 
सेवा) 


पनिदेशन/ अ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची 


सरळसेवा- 
७५% 


बी.एस्सी (नर्सिंग) या विषयाची 
पदवी. 
किंवा 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व 
उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडळाची उच्च माध्यमिक 
शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
(HSC) उत्तीर्ण व महाराष्ट्र 
नर्सिंग कौन्सिलची जनरल 
नर्सिंग ब मिडवायफरी या 
विषयाची पदविका. 
ब) स्टाफ नर्स/नर्स 
मिडवबाईफ/ए.एन.एम. म्हणून 
शासकोय/निमशासकोय/स्थान 
fom स्वराजय संस्था/ खाजगी 
रूग्णालयातील संबंधित 
विषयातील किमान २ वर्षाचा 
अनुभव आवश्यक. 
क) महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिलची 
नोंदणी आवश्यक. 
ड) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 


आ) मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची बी.एस्सं 
(नर्सिंग) या विषयाची पदवी. 
किंवा 
ब) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडळाची उच्च 
माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
(HSC) उत्तीर्ण a महाराष्ट्र नर्सिंग 
कौन्सिलची जनरल नर्सिंग व 
मिडवायफरी या विषयाची पदविका. 


-सरळसेवा/नामनिर्देशन)९००%( 


२५% 


कल्याण-डोंबिव 
महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील कार्यरत 
ऑक्झिलरी नर्स मिडबाईफ 
(A.N.M.) पदाचा किमान ३ वर्षाचा 
अनुभव व नामनिर्देशनासाठी विहीत 
केलेली शैक्षणिक अहता धारण 
करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची 
सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारे 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०६/नवि-२८ 


३० i मनिर्देशन BT) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
(वायरमन) | /सरळसेवा-। उच्च माध्यमिक शिक्षण माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 
(श्रेणी-३, ।१००% मंडळाची माध्यमिक शालांत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र 
तांत्रिक प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) उत्तीर्ण. परीक्षा (SSC) उत्तीर्ण. 
सेवा) ब) शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण । ब) शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण 

संस्थेचा तारतंत्री अभ्यासक्रम । संस्थेचा तारतंत्री अभ्यासक्रम पूर्ण व 
पूर्ण व तदनंतर । तदनंतर एन.सी.टी.व्ही.चे प्रमाणपत्र 
एन.सी.टी.व्ही.चे प्रमाणपत्र आवश्यक. 

आवश्यक. क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. (नामनिर्देशन/सरळसेवा-७५%) 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील बहुउद्देशीय कामगार 
पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण 
झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहोत 
केलेली अर्हता धारण केलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(पदोन्नती-२५%) 

३२ | प्लंबर Aes | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
(श्रेणी-४, ।/सरळसेवा-- उच्च माध्यमिक शिक्षण । माध्यमिक शिक्षण मंडळाची माध्यमिक 
तांत्रिक १००% मंडळाची माध्यमिक शालांत | शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) 
सेवा) प्रमाणपत्र परीक्षा (५५0) । उत्तोर्ण. 

उत्तीर्ण. ब) शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण 
ब) शासनाच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर 

संस्थेचा नळ विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण प्रमाणपत्र 

कारागीर/प्लंबर/फिटर आवश्यक. 

विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण | क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 

ne (नामनिर्देशन/सरळसेवा-७५%) 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. 
कल्याण-डोंबिबली महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील बहुउद्देशीय कामगार 
पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण 
झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहोत 
केलेली अर्हता धारण केलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(पदोन्नती-२५%) 

३३ । पंप चालक । नामनिर्देशन भ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
(पंप /सरळसेवा-| उच्च माध्यमिक शिक्षण | माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः कडोंम-१०२३/सं.क्र.१२३१/प्र. क्र.१०६/नवि-२८ 


ऑपरेटर) । १००% मंडळाची मार्ध्य्मक शालांत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परी६ 
(श्रेणी-३, प्रमाणपत्र परीक्षा (SSC) उत्तीर्ण. (SSC) उत्तीर्ण. 
तांत्रिक ब) शासनमान्य औद्योगिक | ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण 
सेवा) प्रशिक्षण संस्थेचा नळ संस्थेचा नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर 
कारागीर/प्लंबर/फिटर विषयाचा विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण प्रमाणपत्र 
अभ्यासक्रम पूर्ण प्रमाणपत्र आवश्यक. 
आवश्यक. क) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञान आवश्यक. (नामनिर्देशन/सरळसेवा-७५%) 
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील बहुउद्देशीय कामगार 
पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण 
झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहोत 
केलेली अर्हता धारण केलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 
(पदोन्नती-२५%) 

३४ | बॉलमन पनिदेशन | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक a | अ) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
(श्रेणी-३, ।/सरळसेवा- seq माध्यमिक शिक्षण माध्यमिक शिक्षण मंडळाची 
तांत्रिक १००% मंडळाची माध्यमिक शालांत माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा 
सेवा) प्रमाणपत्र परीक्षा (५५0) (SSC) उत्तीर्ण. 


उत्तीर्ण. 

ब) शासनमान्य औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थेचा नळ 
कारागीर/प्लंबर/फिटर 
विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण 
प्रमाणपत्र आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 


ब) शासनमान्य औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थेचा नळ कारागीर/प्लंबर/फिटर 
विषयाचा अभ्यासक्रम पूर्ण प्रमाणपत्र 
आवश्यक. 

क) मराठी भाषेचे ज्ञा आवश्यक. 


(नामनिर्देशन/सरळसेवा-७५%) 


कल्याण-डांबिबली महानगरपालिकेच्या 
आस्थापनेवरील बहुउद्देशीय कामगार 
पदावर किमान ३ वर्षाची सेवा पूर्ण 
झालेल्या ब नामनिर्देशनासाठी विहीत 
केलेली अर्हता धारण केलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या 
आधारे पदोन्नतीने नियुक्‍ती करता येईल. 


(पदोन्नती-२५%) 


KKKKKKKKK KKK KKK KEK KKK KKK RK RK KKK REKK EKER KER ERAERREKKRK A 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


